वाचा : 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०१७-१८ (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता) 
व सन २०१८-१९ (सर्व प्रवर्गासाठी प्रथम हप्ता 
सहाय्यक अनुदान ७८ टक्के केंद्र हिस्सा) 
(सशर्त) संबंधीत विद्यापीठांना वितरण करणे 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१८/(२२२/१८)/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई -४०० 03२. 
तारीख: ३१ जानेवारी, २०१९ 


भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.5.॥९0.)-१२०२६/१()/२०१४- 
NSS, दिनांक २२.०६.२०१८ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.F.NO.J-91202E/ Uii)/2098-NSS, 
दिनांक २२.०६.२०१८ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.F.NO.J-92028/ Aiii)/2098- 
NSS, दिनांक २२.०६.२०१८ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.0.0.०.७ ११०११/ ०१/ 
209§- NSS, दिनांक ०१.०६.२०१६ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.D.O.No.G ११०११/०१/ 
209§-NSS, दिनांक १६.०८.२०१६ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.D.O.No.G 99099/09/ 
209§-NSS, दिनांक ०९.०९.२०१६ चे पत्र. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१६/(१४२/१६)/ साशि-७, 
दि.२४.११.२०१६. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१७(८६/१७)/ साशि-७, 
दि.२०.०६.२०१७. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१८/(१२७/१८)/ साशि-७, 

दि. ०८.०५.२०१८. 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत नियमित आणि विशेष शिबीर कार्यक्रमांसाठी सन 
२०१८-१९ वर्षाकरीता प्रवर्गनिहाय अनुक्रमे नियमित कार्यक्रमांसाठी ३२७७०० व विशेष शिबीर 
कार्यक्रमासाठी १६३८५० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केली आहे. सदर विद्यार्थी 
संख्येस प्रशासकीय विभागाची मान्यता घेण्यात आली असून सदर विद्यार्थी संख्येचे वाटप २०१८-१९ 


साठी अनुक्रमे वाचा क्र.८ मधील शासन निर्णयाद्वारे सर्व विद्यापीठांना करण्यांत आले आहे. विद्यापीठांना 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१८/(२२२/१८)/साशि-७ 


राष्ट्रीय सेवा योजनेचे उपक्रम राबविताना होणारा खर्च भागविण्यासाठी सन २०१०-११ पासून सुधारित 
दराने नियमित कार्यक्रम रु. २५०/- आणि विशेष शिबीर कार्यक्रम रु. ४५०/- प्रति विद्यार्थी, प्रती वर्ष या 
दराने सहाय्यक अनुदानाचे वितरण करण्यात येते. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे 
अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व ९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल, २०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा 
योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. त्यासाठी या 
कक्षाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस. द्वारे दिनांक ०२.०७.२०१८ रोजी केंद्राकडून 
निधी प्राप्त झाला व शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
कार्यक्रमांसाठी वितरित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व 
९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल,२०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला 
असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. त्यासाठी या कक्षाचे आय.सी.आय.सी.आय.बँकेत स्वतंत्र 
बचत खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस.द्वारे केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला आहे. केंद्र शासनाच्या 
उपरोक्त पत्रानुसार निधी राज्याकडे थेट न देता राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वतंत्र बचत खात्यात जमा 
करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
कार्यक्रमांसाठी वितरित केला जातो. सन २०१७-१८ (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता) व सन २०१८-१९ 
(सर्व प्रवर्गासाठी प्रथम हप्ता ७८% केंद्र हिस्सा ) सहाय्यक अनुदानाचे (सशर्त) संबंधीत विद्यापीठांना 
वितरण करण्याबाबतचा निधी परिशिष्ट अ व ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
आय.सी.आय.सी.आय.बँक बचत खात्यातून वितरणास सदर शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 

२६ विद्यापीठे/ संचाळनालये पैकी २ विद्यापीठांकडून वर्ष २०१७-१८ चे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
अद्यापही प्राप्त न झाल्यामुळे/त्रूटी असल्यामुळे सदर विद्यापीठांना वगळून उर्वरित १४ विद्यापीठे / 
संचालनालये यांना सन २०१७-१८ (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता) व सन २०१८-१९ (सर्व प्रवर्गासाठी 
प्रथम हप्ता ७८ % केंद्र हिस्सा) म्हणून नियमित कार्यक्रमासाठी रक्‍कम ३,९८,३७,२६७/- (तीन कोटी 
FRI लाख सदतीस हजार दोनशे सदुसष्ट फक्त) व विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी रूपये 
३,८२,६६,७९६/- (तीन कोटी ब्याऐंशी लाख सहासष्ट हजार सातशे शहाण्णव फक्त) असे एकूण 
रक्‍कम रूपये ७,८१,०४,०६३/- (सात कोटी एक्याऐंशी लाख चार हजार त्रेसष्ठ फक्त) रक्कमेच्या 
वितरणास मंजूरी देण्यात येत आहे. ज्या विद्यापीठांकडे सन २०१७-१८ चा निधी शिल्लक आहे त्यांना 
सदर निधी सन २०१८-१९ च्या देय रकमेतून समायोजीत करुन निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात 


येत आहे (विद्यापीठांना देय रकमेचा तपज्ञील सोबतच्या परिशिष्ट अव ब मध्ये दिळेला आहे, परिशिष्ट 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१८/(२२२/१८)/साशि-७ 


अव ब सोबत जोडले आहे). सहाय्यक अनुदानाची रक्‍कम ई.सी.एस. द्वारे सार्वजनिक निधी वितरण 
प्रणाली are (PFMS) संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव/ संचालक/ नियंत्रक यांना राष्ट्रीय सेवा 
योजनेचे राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी (राज्यसंपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी) हे सचिव, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्या मान्यतेने वितरीत करतील. विद्यापीठांनी सदर अनुदान रकमेचे 
त्यांच्या अधिपत्याखालील महाविद्यालयांना सार्वजनिक निधी वितरण प्रणाली द्वारे (PFMS) प्रवर्गनिहाय 
वाटप करुन सहायक अनुदान वाटप विवरण पत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र लेख्यासह सनदी 
लेखापालांच्या स्वाक्षरीने शासनास त्वरीत सादर करावे. तसेच विद्यापीठाने महालेखापाल, महाराष्ट्र- 
१ मुंबई आणि महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर तसेच या विभागाला अथवा त्याच्या प्रतिनिधीला 
राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या अनुदानाचे सर्व लेखे तपासणी करिता सादर करावेत. 

उपरोक्त रकमेला वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९९ /व्यय-५, दिनांक 
१४/०२/२०१७ अन्वये मान्यता घेण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१३११४४६४८६५०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Atul Hansraj Salunke 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 
At 1] | H a Nn S | a And Technical Education Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b2641 14e5f2ab2d209a59 196e3eb37b12d349 
01b451d626c61cd53a462c38f25, 


serialNumber=6d891625fcc94630c100902f1322ae39¢ 
a 1 n e ead880799263a1a29663e9104afe30b, cn=Atul Hansraj 
Salunke 


(डॉ.अतुल हं.साळुंके) 
राज्यसंपर्क अधिकारी/विशोष कार्य अधिकारी 


प्रत, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

३ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १, मुंबई 

४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - २, नागपूर 

५. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली (पत्राद्वारे) 
६. सहाय्यक कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना विभागीय केंद्र, पुणे 

७. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव / संचालक 

८. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे / संचालनालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे कार्यक्रम समन्वयक 
९. वित्त विभाग (व्यय - 4), वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प ८) 
qo. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, साशि - १/ लेखा शाखा / 

११. निवड नस्ती साशि- ७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


| परिशिष्ट अ विद्यापीठांना सन 2018-19 चा प्रथम हप्ता (78%) केंद्र हिस्सा (रुपयात) | 


Ea a 1 3__| | 4 | 1 5__| | 6 | 7 18 ee 
अनुसुचित । अनुसचित 
अ.क्र | विदयापीठाचे नाव | विदयार्थी | PENT | अनुसुचित अन्य वर्ग एकूण रक्‍कम विद्यापीठाकडील वर्ष २०१७-१८ मधील शिल्लक रक्‍कमेचा समयोजनेचा तपशील 
रि - जाती जमाती 8 अ. 
श्रीमती नाथीबाई अनुसूचित जातीचे समायोजित रक्‍कम रु.26614/ एकूण रक्‍कम रु.230100/-,अनुसूचित जमातीचे समायोजित रक्‍कम रु.21201/ 
दामोदर ठाकरसी R-10000 203486 162099 1358871 1724456 | एकूण रक्‍कम रु.183300/ इतर प्रवर्गचे समायोजित रक्‍कम रु.177729/- एकूण रक्‍कम F1536600/ . एकूण समायोजित रक्‍कम 
महिला विदयापीठ, 225544/- 
1 मुंबई अनुसूचित जातीचे समायोजित रक्‍कम रु.48106/ एकूण रक्‍कम F.207090/- ,अनुसूचित जमातीचे समायोजित रक्‍कम रु.38322/ 
ad S-5000 158984 126648 1269493 1555125 | एकूण रक्‍कम रु.164970/ इतर प्रवर्गचे समायोजित रक्‍कम रु.113447- एकूण रक्‍कम रु1382940/ . एकूण समायोजित रक्‍कम 
199875/- 
एकूण 362470 288747 2628364 3279581 
गोंडवाना विदयापीठ | २9000 206700 393900 1154400 1755000 
गडचिरोली 
षि 5-4500 186030 354510 1038960 1579500 
एकूण 392730 748410 2193360 ।_____ 3334500| 
डॉ. बाळासाहेब सावंत अनुसूचित जातीचे समायोजित रक्‍कम रु.9551/ एकूण रक्‍कम रु.27690/-,अनुसूचित जमातीचे समायोजित रक्‍कम रु.8881/ 
कोकण कषी २-1200 18139 16859 118266 153264 | एकूण रक्‍कम रु.25740/ इतर प्रवर्गचे समायोजित रक्‍कम रु.62304/- एकूण रक्‍कम रु180570/. एकूण समायोजित रक्‍कम 80736/- 
c 
विद्यापीठ, दापोली 
. अनुसूचित जातीचे समायोजित रक्‍कम रु.1376/ एकूण रक्‍कम रु.24921/-,अनुसूचित जमातीचे समायोजित रक्‍कम रु.1279/ 
5-600 23545 21887 153537 198969 एकूण रक्‍कम रु.23166/ इतर प्रवर्गचे समायोजित रक्‍कम रु.8976/- एकूण रक्‍कम रु162513/. एकूण समायोजित रक्‍कम 11631/- 
एकूण 41684 38746 271803 352233 
read लाऊन R-250 5460 4290 36577 46327 इतर प्रवर्गचे समायोजित रक्‍कम रु.2423/- एकूण रक्‍कम रु39000/ . एकूण समायोजित रक्‍कम 2423/- 
च्च मालय अनुसूचित जातीचे समायोजित रक्‍कम रु.7306/ एकूण रक्‍कम रु 4914/-,अनुसूचित जमातीचे समायोजित रक्‍कम रु.5768/ एकूण 
ण 5-1300 Zz श्‌ 11611 11611 रक्‍कम रु.3861/ इतर प्रवर्गचे समायोजित रक्‍कम रु.23489/- एकूण रक्‍कम रु 35100/ . एकूण समायोजित रक्‍कम 36563/- 
एकूण ।_____5460| ।_____4290| 48188 57938 
महाराष्ट्र आरोग्य २-8800 85800 161070 1469130 1716000 
विज्ञान विद्यापीठ, 
॥। नाशिक 5-4400 77220 144963 1322217 1544400 
एकूण 163020 ।____306033| 2791347 3260400 
म.फुले कृषि २-3800 87360 69810 583830 741000 
विद्यापीठ राहुरी 
. S-1900 78624 62829 525447 666900 
एकूण 165984 132639 1109277 1407900 


shruti\2018-19 2nd instalment 


उत्तर महाराष्ट्र २-15000 364260 665730 1895010 2925000 
विद्यापीठ, जळगाव 
7 डे S-7500 327834 306230 1705509 2339573 
एकूण 692094 971960 3600519 5264573 
Acie R-34350 810030 434460 5453760 6698250 
fe आंबेडकर मराठवाडा 
विद्यापीठ, औरंगाबाद |_ 917175 729027 391014 4908384 6028425 
एकूण 1539057 825474 10362144 12726675 
सोलापूर विद्यापीठ R-9200 211770 94770 1487460 1794000 
सोलापूर 
5-4600 190593 85293 1338714 1614600 
| एकूण | | _ 402363] 180063 2826174 3408600 
शालेय शिक्षण R-33850 778830 621270 5200650 6600750 
re संचालनालय (+ 
ER) पुणे S-16925 700947 559143 4680585 5940675 
एकूण 1479777 1180413 9881235 12541425 
संत गाडगेबाबा २-25400 603720 463710 3885570 4953000 
महाराज अमरावती 
11 | विदयापीठ, अमरावती | 872700 543348 417339 3497013 4457700 
एकूण 1147068 881049 7382583 9410700 
कवी कुलगुरु २-400 6630 4680 66690 78000 
कालिदास संस्कृत 
विदयापीठ रामटेक अनुसूचित जातीचे समायोजित रक्‍कम रु.4287/ एकूण रक्‍कम रु 5967/-,अनुसूचित जमातीचे समायोजित रक्‍कम रु.3026/ एकूण 
गि ऱ 5-200 1680 1186 16894 19760 |रक्‍्कम रु.4212/ इतर प्रवर्गचे समायोजित रक्‍कम रु.43127/- एकूण रक्‍कम रु 60021/ . एकूण समायोजित रक्‍कम 50440/- 
| एकूण | 8310 5866 83584 97760 
शिवाजी विद्यापीठ, | २-24600 566280 244530 ३986190 4797000 
कोल्हाप्र 
13 प 5-12300 509652 220077 3587571 4317300 
एकूण 1075932 464607 7573761 9114300 
वसंतराव नाईक अनुसूचित जातीचे समायोजित रक्‍कम रु.8664/ एकूण रक्‍कम रु 64740/-,अनुसूचित जमातीचे समायोजित रक्‍कम रु6902/ एकूण 
मराठवाडा कषी R-2800 56076 32098 384400 472574 रक्‍कम रु.39000/ इतर प्रवर्गचे समायोजित रक्‍कम रु.57860/- एकूण रक्‍कम रु 442260/ . एकूण समायोजित रक्‍कम 73426/- 
c 
विद्यापीठ, परभणी 
14 अनुसूचित जातीचे समायोजित रक्‍कम रु.2530/ एकूण रक्‍कम रु 58266/- ,अनुसूचित जमातीचे समायोजित रक्‍कम रु.2015/ 
5-1400 55736 33085 381140 469961 | एकूण रक्‍कम रु.35100/ इतर प्रवर्गचे समायोजित रक्‍कम रु.16894/- एकूण रक्‍कम रु 398034/ . एकूण समायोजित रक्‍कम 
21439/- 
| एकूण | 111812 65183 765540 | 942535] 
| REGULAR | 4004541 3369276 27080804 34454621 
SPECIAL | 3583220) 2724204 24437075 30744499 
Total 
7587761 6093480 51517879 65199120 


shruti\2018-19 2nd instalment 


परिशिष्ट ब विद्यापीठांना सन 2017-18 चा शेवटचा हप्ता केंद्र हिस्सा (रुपयात) 


1 a ae | 3 sar i] | os | 6 | 7 18 | 
विदयापीठाकडील वर्ष २०१७-१८ मधील शिल्लक रक्कमेचा समयोजनेचा 
अ.क्र | विद्यापीठाचे नाव विदयार्थी । अनुसुचित जाती |अनुसुचित जमाती| अन्य वर्ग एकूण रक्‍कम प लवत पतीत लकर स 
श्रीमती नाथीबाई दामोदर 
Bs रू र -19 मध 
ठाकरसी महिला विद्यापीठ, R-10000 | | | | रू 225544/- सन 2018-19 7 पये अनुदान म्हणून मान्यता 
1५ मुंबई 5-5000 10 | | en) रू 199875/-सन 2018-19 मध्ये अनुदान म्हणून मान्यता 
एकूण | | | en) 
गोंडवाना विद्यापीठ 
गडचिरोली २-9000 28707 54614 160164 243485 
व 5-4500 46478 88422 259315 394215 
|[___ एकण | 75185|_______143036| 419479 637700 
डॉ. बाळासाहेब सावंत R-1200 | | | | रू 80736/- सन 2018-19 मध्ये अनुदान म्हणून मान्यता 
कोकण कृषी विद्यापीठ, 
वि दापोली 5-600 | | dl fF | रू 11631/- सन 2018-19 मध्ये अनुदान म्हणून मान्यता 
एकूण 10 10 en) ee = 
म.गांधी आंतरराष्ट्रीय २-250 13 शिका) शिका 82 इतर प्रवर्गचे मध्ये म्हणन 
हिंदी विश्व विद्यालय i इतर प्रव रू 2423/-सन 2018-19 A अनुदान म्ह Te मान्यता 
वर्धा 
वि $-1300 शि शा 8 अनुसूचित जातीचे रु.7306/ एकूण, अनुसूचित जमातीचे रु.5768/ इतर प्रवर्गचे 
रु.23489/- , एकूण रक्‍कम 36563/- सन 2018-19 मध्ये अनुदान म्हणून मान्यता 
एकूण शिका शिक | | 
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान २-8800 10376 8266 69290 87932 
षि विद्यापीठ, नाशिक 5-4400 8707 6935 58142 73784 
एकूण 19083 | 15201 127432 161716 
म.फुले कृषि विद्यापीठ २-3800 25761 20583 172156 218500 
राहुरी 
ि। S - 1900 23185 18524 154941 196650 
एकूण 48946 39107 327097 415150 
उत्तर महाराष्ट्र २-15000 35422 28217 236544 300183 
विद्यापीठ, जळगाव 
7 S-7500 50752 | 817626 868378 अनुसूचित जमातीचे रू 292927 /-Aet 2018-19 मध्ये अनुदान म्हणून मान्यता 
86174 28217 1054170 1168561 


एकण 
« 


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 


२-34350 214774 104215 1411914 1730903 
मराठवाडा विद्यापीठ, 
क औरंगाबाद $-17175 162943 88299 1317182 1568424 
एकूण 377717 192514) 2729096 3299327 
सोलापूर विदयापीठ R-9200 28160 88854 120603 237617 
ra] सोलापूर S-4600 15962 64036 54351 134349 
| एकूण | 44122) 152890 174954 371966 
शालेय शिक्षण R-33850 100469 30035 670932 851436 
10 संचालनालय (+ २स्तर) 5-16925 268184 213638 1790924 2272746 
पुणे एकूण 368653 293673 2461856 3124182 
संत गाडगेबाबा महाराज R-25400 17910 32311 777077 827298 
11 अमरावती विद्यापीठ, 5-12700 6095 21094 713511 740700 
अमरावती 
एकूण 2400 | 5340) 1490588 1567998 
कवी कुलगुरु कालिदास R-400 1646 1162 16552 19360 
12 ae विद्यापीठ s200 | i 00 ___________0रू 50440/- सन 2018-19 मध्ये अनुदान म्हणून मान्यता 
रामटेक 
एकूण | t6a6| | 62 16552 19360 
शिवाजी विद्यापीठ, २-24600 101939 284940 478971 865850 
कोल्हापूर 
13 S-12300 150012 302862 820177 1273051 
एकूण ।_____ 251951 587802 1299148 2138901 
वसतराव नाईक R-2800 [a 8. 20) Le = sp | i | i रू 73426/- सन 2018-19 मध्ये अनुदान म्हणून मान्यता 
14 मराठवाडा कृषी S-1400 | ry | i | i रू 21439/- सन 2018-19 ACY अनदान म्हणून मान्यता 
विद्यापीठ, परभणी र at 
एकूण a | i) — ==, “al | 
| REGULAR | 565177 703266 | 4114203) 5382646 
SPECIAL 732318 803810 5986169 7522297 
Total 1297495 1507076 10100372 12904943 


